धुळे वनवृत्ताीतल 3 राजपत्रित व १ 
अराजपत्रित अशी एकूण ४ अस्थायी पदे 
दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ 
पर्यत पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक :- एफएसटी-०३/२३/प्र.क्र.५५/फ-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २० मार्च, २०२३ 


वाचा :- १) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे क्र.कक्ष-३ /योजनेत्तर /प्र.क्र.३१ (22-23) /२०६, दि.२५.०१.२०२३. 
२) शासन निर्णय क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.५९/फ-४, दि.२६.०९.२०२२ 
3) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि -२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०८.०२.२०२३ 


area निर्णय :- 


धुळे वनवृत्तातील ३ राजपत्रित व १ अराजपत्रित अशा एकूण ४ (चार) अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत संदर्भ क्रमांक-२ येथील शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. 


२. धुळे वनवृत्तातील ४ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचा प्रस्ताव प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


यांनी संदर्भ क्र.१ अन्वये शासनास सादर केला आहे. 


३. उक्त परिस्थितीत धुळे वनवृत्तातळ ४ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-अ प्रमाणे) 
दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात 
येत आहे. सदर मंजुरी वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०८.०२.२०२३ मधील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ महसूल व 
वन विभागाने संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या पदांचा 
समावेश आहे, या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

४. सदरहू पदावर होणारा खर्च हा खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व 


त्याखालील सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात मंजुर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०३/२३/प्र.क्र.५५/फ-४ 
धुळे वनवृत्त कार्यालयातील ४ पदे 
प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीव (योजनेत्तर) 
उपप्रधान शीर्ष ०१ वनीकरण 
गौण शीर्ष ००१ संचालन व प्रशासन 
उपगौण शीर्ष ०१ संचालन व प्रशासन 
(09)(02) प्रादेशिक वनसंरक्षक (२४०६ ००४२ 09) 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/आ.पु.क, 
दि.०८.०२.२०२३ मधील तरतुदीनुसार विभागास असलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


&. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०३२०२०२२५७४८१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोबत :- विवरणपत्र "अ" VINAYAK SHASHIKANT 
JAKHALEKAR 


(वि.रा.जाखलेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१/२ मुंबई/नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

सर्व अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), धुळे वनवृत्त, धुळे. 

विभागीय वन अधिकारी, उत्तर धुळे वनविभाग, धुळे/पश्चिम धुळे वनविभाग/ धुळे/मेवासी वन 

विभाग, तळोदा/यावळ वन विभाग, यावळ/जळगांव वनविभाग, जळगांव. 

७) ब-१ कार्यासन, फ-२ कार्यासन, फ-८ कार्यासन, फ-७ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) निवडनस्ती, फ-४ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०३/२३/प्र.क्र.५५/फ-४ 
शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक:- एफएसटी-०३/२३/प्र.क्र.५५/फ-४, 

दि.२०.०३.२०२३ 

विवरणपत्र "अ 
धुळे वनवृत्तातील २०२३-२४ मध्ये दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यत पुढे चालू ठेवण्यात 

आलेली राजपत्रित व अराजपत्रित अस्थायी पदांची यादी 

स्थायी । स्तंभ क्रमांक ३ मधील पद/ 
पदे ज्या शासकीय 
आदेझान्वये निर्माण केली 
त्या आदेशाचा क्रमांक आणि 
दिनांक 


पदाचे नाव 


स्तंभ क्र. 3 Hele पद/ पदे 
२०२२-२३ यावर्षी ज्या शासकीय 
आदेशान्वये पुढे चाळू ठेवळी होती 
त्याचा क्रमांक आणि दिनांक 


शा.न.म.व.व.वि.क्र. शा.नि.क्र. एफएसटी- 
वनसंरक्षक (प्रा. एफडीएम-१८८०/१/फ-२ । ०२/२०/प्र.क्र.५९/फ-४, 
दि.२९.८.१९८३ व एएफओ- | दि.२६.०९.२०२२ 
१००४/ प्र.क्र.१९५/फ-२, 
दि. ११.६.२००४ 
विभागीय वन शा.न.म.व.व.वि.क्र. शा.नि.क्र. एफएसटी- 
अधिकारी एफडीएम-१८८०/१/फ-२, । ०२/२०/प्र.क्र.५९/फ-४, 
दि.२९.८.१९८३ दि.२६.०९.२०२२ 


सहाय्यक शा.न.म.व.व.वि.क्र. शा.नि.क्र. एफएसटी- 
वनसांख्यिकी एफडीएम-१८८०/१/फ-२  । ०२/२०/प्र.क्र.३९/फ-४, 
दि.२९.८.१९८३ व दि.२६.०९.२०२२ 
शासन आदेश म. व व.वि. 
एमएफएस-२००९/१८३८/ 
प्रक्र.२२९/फ-८, 
दि.२२.१२.२०११व 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(प्रशासन व दुय्यम संवग, 
नागपूर यांचे आदेश 
दि.२३.१.२०१२ 


RREEREREKRERERERE 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


